RNI No. MAHBIL /2012/46121 










महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ६, अंक ४९] सोमवार, डिसेंबर २९, २०२० / अग्रहायण ३०, शके १९४२ [पृष्ठे २, किमत : रुपये ९२.०० 














असाधारण क्रमांक ७० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 
(महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये) 
सूचना 
क्रमांक कंडोंमपा/नरवि/१७६६ 


शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र. टीपीएस/१२०८/२८८४/सीआर १३९/०९/नवि.१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ द्वारे 
कल्याण-डोंबिबली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्र. ३ ते ७ ची विकास योजना शासन सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (॥1.7.) वगळून मंजूर 
केलेली असून सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (1].0.) शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस १२१२/४५८/प्र.क्र.१४८/१२/नवि-१२, दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१९६ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत. 


कल्याण-डोंबिबली महानगरपालिकेच्या विकास योजनेतील सेक्टर क्र. ४ मधील मोजे तिसगाव येथील आरक्षण क्रमांक ४२३ 
* प्रभाग क्षेत्र कार्यालय ' (क्षेत्र-अंदाजे ८१०० चो.मी.) पैको महापालिकेच्या ताब्यातील ब मालकीच्या ४०७२.१२ चो.मी. जागेपैकी अंदाजे 
१३०० चोौ.मी. क्षेत्राकरिता आरक्षण क्रमांक ४२३अ ' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक' असा फेरबदल करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
वब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये करावयाच्या फेरबदलाच्या कार्यवाहीस मा. आयुक्‍त तथा प्रशासक, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांनी दिनांक १७ डिसेंबर २०२० रोजीच्या प्रशासकीय ठराव क्र. ०१. अन्वये मंजुरी प्रदान केलेली 
आहे. 


त्यानुसार फेरबदलाचा तपशील दर्शविणारा भाग नकाशा ब इतर तपशील महापालिकेच्या सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्या 
कार्यालयात तसेच महापालिकेच्या 'ड' प्रभाग क्षेत्र कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी नागरीकांना पहाण्यासाठी उपलब्ध 


होईल. 


त्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत ज्या नागरीकांना हरकती/सूचना दयावयाच्या असतील त्यांनी लिखीत स्वरुपात ही सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस (३०) दिवसांच्या आत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना 
विभागात सादर करण्यात यावीत. जेणेकरून सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासन मंजुरीस सादर करण्यापूर्वी त्यावर विचार करण्यात येईल. 


डॉ. विजय सुर्यवशी, 
कल्याण आयुक्‍त तथा प्रशासक, 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२०. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. 
(2) 


भाग दोन-- ७०--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, डिसेंबर २९, २०२० / अग्रहायण ३०, शके १९४२ 
KALYAN--DOMBIVALI MUNICIPAL CORPORATION, KALYAN 
[As per Section 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966] 
Notice 
No. KDMC/TPD/1766 


The Urban Development Department of Government of Maharashtra, vide Notification 
No. TPS-1208/2884/CR-139/09/UD-12, date 4th April 2012 has Sanctioned the Development 
Plan for Sector No. 03 to 07 (Excluding E.P.) of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation and 
sanctioned the Excluded Part of the Development Plan vide notification No. TPS-1212/458/ 
CR-148/12/UD-12, dated 4th August 2016. 


And Whereas, in the said Development Plan, Reservation No. 423 ‘ Ward Office ’ (approx. 
area 8100 sq.mtr), 4072.12 sq. mtr area is in the possession and ownership of Kalyan-Dombivali 
Municipal Corporation Out of which about 1300 sq.mtr. area is proposed to be modified as 
Reservation No. 423A ‘Site for Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial’ and Hon. Administrator of 
Kalyan-Dombivali Municipal Corporation has passed the Administrative Resolution No. 01, 
date 17th December 2020 to initiate the process of modificaton as mentioned above as per 
Section 37(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 


In view of this the Part Plan showing the relevant Changes with the proposed modification 
is kept open for inspection of General Public at the office of Town Planning Department and 
‘D’ Ward Office of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation on all working days in working 


Hours. 


Therefore, I hereby inform to citizens regarding suggestion/objection if any to the 
proposed modification should be communicated in writting to Asssistant Director Town 
Planning Department, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation within 30 days from the date 
of publication of this notice in Maharashtra Goverment Gazette, so that suggestion/objection so 
received will be considered before submitting the proposal for sanction of the Government of 


Maharashtra. 


Dr. VIJAY SURYAVANSHI, 
Kalyan, Administrator/Commissioner, 


dated the 17th December 2020. Kalyan-Dombivali Municipal Corporation. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


